सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून राज्यातील कारागृहात 
फॉर्गिंग मशिन खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: १४ जानेवारी, २०१५. 

वाचा 

१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा. क्र. 
मेन्टेनन्स/वैद्यकीयउपकरणे/६७९१/१०६६८/ २०१३-१४/कक्ष-६, दिनांक २४.०६.२०१४. 
) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०१४/प्र.क्र. ११०/अर्थ-३, दिनांक १.०७. 2098. 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२, दिनांक १०.९.२०१४. 
) शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२, दिनांक १०.१०.२०१४. 

) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र जा. क्र. 

मेन्टेनन्स/वैद्यकीयउपकरणे/१११६१/ २०१३-१४/कक्ष-६, दिनांक ०३.११.२०१४. 
प्रस्तावना 

अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वाचा क्र.१ येथील 
पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून, सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात बंद्यांच्या वैद्यकीय सुविधेत वाढ या 
योजनेंतर्गत मंजूर असलेल्या रूपये १८.३१ लक्ष इतक्या तरतुदीमधून राज्यातील ३८ कारागृहांकरीता रू. १८.२४ 
लक्ष इतक्या किंमतीची फॉर्गिंग मशिन खरेदी करण्यास वाचा क्र. 3 येथील दिनांक १०.९.२०१४ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. तसेच, सदर झासन निर्णयामध्ये फॉर्गिंग मशिनची प्रति नग 
किंमत अनावधानाने रू.४८,०००/- ऐवजी रू. ४८,५००/- इतकी दर्शविण्यात आल्याने याबाबत वाचा क्र.४ 
अनुसार दिनांक १०.१०.२०१४ रोजी शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. तथापि, अपर पोलीस 
महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वाचा क्र. ५ येथील दिनांक ०३.११.२०१४ च्या 
पत्रान्वये, सेंट्रल इंडिया इंजिनिअरिंग कंपनी, नागपूर यांचेकडील डी.जी.सी.अँड डी. दरकरारामधील 
ऑटोमँटीक स्टार्ट फॉगिंग मशिन खरेदी करण्याबाबत झालेल्या निर्णयानुसार सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची विनंती केळी आहे. सबब, उपरोक्त वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णय व वाचा क्र. ४ येथील शुद्धीपत्रक 
अधिक्रमित करून सुधारित आदेशा निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

राज्यातील खालील कारागृहातील वैद्यकीय सुविधा वाढविणे याकरिता सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात 
राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतुदीमधून रुपये १८.३१ लक्ष (रुपये अठरा लक्ष एकतिस हजार फक्त) 
इतकी रक्कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर तरतुदीमधून राज्यातील २३ कारागृहात वैद्यकीय 
उपकरणांतर्गत रू. १७.६५ लक्ष इतक्या किंमतीची wiry मशिन खरेदी करण्याचे वरील वाचा क्र.५ येथील 
पत्रान्वये प्रस्तावित केळे आहे. सदर खर्चाच्या पुढील अंदाजपत्रकास शासन सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देत 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२ 


आहे. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू उपकरणांची 
खरेदी विहित कार्यपध्दतीनुसार करावी. 
राज्यातील खालील कारागृहात फॉर्गिंग मशिनची खरेदी/तुरूंगातील वैद्यकीय सुविधा 
वाढविण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री/मशिनरी 


अ.क्र. कारागृहाचे नाव DIRT मशिनची एकूण किमत 
संख्या (आकडे रुपयात) 

१) | येरवडा मध्यवती कारागृह, पुणे १ नग ७६,७३३/- 
२) | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूर १ नग ७६,७३३/- 
३) | सोलापूर जिल्हा कारागृह, सोलापूर १ नग ७६,७३३/- 
४ | सांगली जिल्हा कारागृह, सांगली १ नग ७६,७३३/- 
५) | सातारा जिल्हा कारागृह, सातारा १ नग ७६,७३३/- 
६) । मुंबईमध्यवर्ती कारागृह, मुंबई १ नग ७६,७३३/- 
७ । ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे १ नग ७६,७३३/- 
८) | दौ.जा.तु.अ.प्र. महाविद्यालय, पुणे १ नग ७६,७३३/- 
९) | मुंबई महिला जिल्हा कारागृह, मुंबई १ नग ७६,७३३/- 
१०) । तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, नवी मुंबई १ नग ७६,७३३/- 
११) | कल्याण जिल्हा कारागृह, कल्याण १ नग ७६,७३३/- 
१२) । भायखळा जिल्हा कारागृह, मुंबई १ नग ७६,७३३/- 
१३) | रत्नागिरी जिल्हा कारागृह, रत्नागिरी १ नग ७६,७३३/- 
१४ । भंडारा जिल्हा कारागृह, भंडारा १ नग ७६,७२३३/- 
१५) | चंद्रपूर जिल्हा कारागृह, चंद्रपूर १ नग ७६,७३३/- 
१६) । यवतमाळ जिल्हा कारागृह, यवतमाळ १ नग ७६,७३३/- 
१७) । वर्धा जिल्हा कारागृह, वर्धा १ नग ७६,७३२/- 
१८) । बुलडाणा जिल्हा कारागृह, बुलडाणा १ नग ७६,७३३/- 
१९) | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर १ नग ७६,७३३/- 
२० | अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, अमरावती १ नग ७६,७३३/- 
२१) | अकोला जिल्हा कारागृह, अकोळा १ नग ७६,७२३३/- 
२२) | धुळे जिल्हा कारागृह, धुळे १ नग ७६,७३३/- 
२३) । लातूर जिल्हा कारागृह, लातूर १ नग ७६,७३३/- 
एकुण 23 99,68, 0 48/- 


२. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/ २००८/ विनियम, दि.१५ मे, २००९ 
व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उप विभाग-दोन, अनुक्रमांक-४, नियम ७ मधील 
स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-२ 


३. यावरील होणारा खर्च सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष २०५६- 
तुरुंग, (००) (१७) तुरुंगातील वैद्यकीय सुविधा वाढविणे (२०५६ ०२१३), ५२, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या लेखा 
शीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०१४/प्र.क्र.११०/अर्थसंकल्प-३, दिनांक 
०१.०७.२०१४ सोबत जोडलेल्या महाराष्ट्र विनियोजन २०१४ च्या परिशिष्टातील अ.क्र. ३ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या योजनांतर्गत जुन्या योजनांच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीत बदल 
होत नसल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाच्या खर्चास नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाची मान्यता घेण्याची 
आवर्यकता नाही. राज्यातील तुरुंगातील वैद्यकीय सुविधा वाढविणे करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्रा/मशिनरी 
खरेदी करण्यासाठी सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर झालेल्या रुपये १८.३१ 
लक्ष (रुपये अठरा लक्ष एकतिस हजार फक्त) इतक्या रक्‍्कमेपैकी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज- 
२०१४/प्र.क्र.११०/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ०१.०७.२०१४ नुसार ६०% रक्‍कम म्हणजेच रु. १०,९८,६००/- ( रु. 
दहा लक्ष अठ्ठ्याण्णव हजार सहाशे फक्त) खर्च करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१५०११४१६३४३२५३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L 
Pawara 


| 
J a S | N [_ DN: CN = Jaysing L Pawara, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU 


P \W i = Deputy Secretary 
a a a Date: 2015.01.14 17:12:07 +05'30' 


(ज.ल.पावरा) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उपमहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग), मुंबई, 
४. कारागृह उपमहानिरीक्षक,(मध्य विभाग), औरंगाबाद/(पूर्व विभाग), नागपूर/(पश्चिम विभाग), पुणे, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
. निवड नस्ती (तुरुंग-२) 


one SG © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


